केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कळविल्यानुसार डावी 
कडवी विचारसरणीने बाघित क्षेत्रामध्ये (LWE 
affected areas) मोबाईल टॉवर प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणीसाठी मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एनएएक्स ०११९/प्र.क्र.१६ /विज्ा-१ब, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २१ जानेवारी, २०१९ 
वाचा:- संजय सिंह, अतिरिक्‍त सचिव व प्रशासक, केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे 
क्र.9.0.९०.३०-१५६/२०१६/1//९ Phase-ll, दिनांक नोव्हेंबर, २०१८ चे अर्धशासकीय पत्र 


प्रस्तावना: 

डावी कडवी विचारसरणीने बाधित क्षेत्रामध्ये (LWE affected areas) bale गृहमंत्रालयाने निश्चित 
केलेल्या ठिकाणी मोबाईल सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असून 
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या चर्चेमध्ये ठरल्यानुसार मोबाईल जोडणीकरिता (मोबाईल टॉवर) पायाभूत सेवा उपलब्ध 
करुन देण्यापूर्वी जागा अंतिम करणे व मोबाईल टॉवरच्या उभारणीकरिता ठिकाणे निश्चित करणे याकरिता मा.मुख्य 
सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


डावी कडवी विचारसरणीने बाधित क्षेत्रामध्ये (LWE affected areas) bala गृहमंत्रालयाने निश्चित 
केलेल्या ठिकाणी मोबाईल सेवा उपलब्ध करणे व मोबाईल जोडणीकरिता (मोबाईल टॉवर) पायाभूत सेवा उपलब्ध 
करुन देण्यापूर्वी जागा अंतिम करणे तसेच मोबाईल टॉवरच्या उभारणीकरिता ठिकाणे निश्चित करुन त्याबाबतचे 
काम नियोजित वेळेत पूर्ण करणे याकरिता मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी खालीलप्रमाणे समिती गठीत 
करण्यात येत आहे:- 


१) मा.मुख्य सचिव : अध्यक्ष 
2) DDGR (Deputy Director General of Telecom), Nagpur (Rural) : निमंत्रक 
3) LSA (Licensed Service Area), DoT, Pune : निमंत्रक 
४) CCA (Controller of Communication Account, Maharashtra), DoT, Mumbai : सदस्य 
५) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४०० 032 : सदस्य 
६) विशेष पोलीस महानिरिक्षक (नक्षलविरोधी अभियान), नागपूर : सदस्य 
७) केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा प्रतिनिधी (सुरक्षा एजन्सीज इ.) : सदस्य 
८) पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली/गोंदिया/'चंद्रपूर : सदस्य 
९) मा.मुख्य सचिव यांच्या निर्देशानुसार नियुक्‍त करावयाचा प्रतिनिधी : सदस्य 


झासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०११९/प्र.क्र.१६ /विशा-१ब 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१२११७४००८५९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vi 1 Digitally signed by Vijay Damodar Patil 
| ay DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Home Department, 
ICode=: , st=Maharashtra, 
Damodar कया 
ab10bb42793fc26e38381 13296e7ff812 
P . | 051f6f, cn=Vijay Damodar Patil 
ati Date: 2019.01.21 17:45:06 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज भवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 
३. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे व ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
६. अपर मुख्य सचिव (अ.व |), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४०० ०३२ 
. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४०० ०३२ 
१०. विशेष पोलीस महानिरिक्षक (नक्षलविरोधी अभियान), नागपूर 
११. श्री.ए.के.महाबे, DDGR, दूरसंचार विभाग, नागपूर 
१२. श्री.गोपालकृष्णन, ADETLSA, दूरसंचार विभाग, 
93. CCA (Controller of Communication Account, Maharashtra), दूरसंचार विभाग, मुंबई 
१४. केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा प्रतिनिधी (सुरक्षा एजिन्सिज): प्रतिनिधी 
१५. मा.मुख्य सचिव यांच्या आवश्‍यकतेनुसार एकाद्या प्रतिनिधी 
१६. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली/गोंदिया/चंद्रपूर 
१७. पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली/गोंदिया/चंद्रपूर 
१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


